शासन शुद्धीपत्रक - 


शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर 
विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.-३३/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दि. २० मे, २०२२ 


संदर्भ- १. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८३/का-९, 
दि.३१/०३/२०२२. 


२३, दि.२५/०४/२०२२ रोजीचे पत्र. 


२. मा. शोखर गोविंदराव निकम, वि.स.स. यांचे क्र.जा.क्र. -चिसंविमसंआ/सावर्ड/७२/२०२२- 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये अ.क्र.२५ येथील रत्नागिरी 


जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्‍यातील सावर्डे व PER या दोन गावांकरीता रु.६० लक्षची खालील विकास कामे 


मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 
अ. | जिल्हा | तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये लाखात) 
२५ | रत्नागिरी | चिपळूण ८९६ | Aas सावड ASH मोहल्ला येथे नदी १५.०० 
लगत संरक्षण भिंत बांधणे 
चिपळूण ८९७ | Per कुटरे येथील कब्रस्तानात पेवर ब्लॉक १५.०० 
बसविणे 
चिपळूण ८९८ | Was WIS अडरेकर मोहल्ला नदीवर १५.०० 
बागवेवाडी कडे जाण्यासाठी कॉंजवे 
बांधणे 
चिपळूण ८९९ | कुटरे कुटरे येथील कब्रस्तानास संरक्षण १५.०० 
भिंत बांधणे 


2. 


उपरोक्त मंजूर विकास कामामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२२/प्र.क्र.--३३/का-९ 


अ. | जिल्हा तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत माचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र (रुपये लाखात) 
२५ | रत्नागिरी | चिपळूण ८९६ | कुंबाली मौजे कुंभाली मोहल्ला कब्रस्तानला ०८.०० 
मोहल्ला वॉल कंपाउंड बांधणे 
संगमेश्वर ८९७ | आंगवळी । मौजे आंगवली सोनारवाडी मोहल्ला ०८.०० 
सोनारवाडी | कब्रस्तानळा वॉल कंपाउंड बांधणे 
मोहल्ला 
चिपळूण ८९८ | कालुस्ते । मौजे कालुस्ते मजरेकाशी ता. ०५.०० 
मजरेकाशी | चिपळूण जि. रत्नागिरी येथील 
कब्रस्तानला कंपाउंड बांधणे 
चिपळूण ८९९ | मौजे टेरव । मौजे टेरव अलनूर मस्जिद येथे वाल ०५.०० 
अलनूर कंपाउंड बांधणे 
संगमेश्वर मौजे मौजे कळंबस्ते मोहल्ला कब्रस्तानला ०८.०० 
Hod | वॉल कंपाउंड बांधणे 
मोहल्ला 
चिपळूण मौजे कुटरे । मौजे कुटरे कब्रस्तानला वॉल कंपाउंड ०६.०० 
बांधणे 
संगमेश्वर मौजे मौजे फणसट मोहल्ला कब्रस्तानला ०५.०० 
फणसट वॉल कंपाउंड बांधणे 
मोहल्ला 
चिपळूण मौजे मौजे मालदोली मोहल्ला कब्रस्तानला ०५.०० 
मालदोली । वॉल कंपाउंड बांधणे. 
मोहल्ला 
चिपळूण मौजे सावर्ड | मौजे सावर्ड मुल्ला व अडरेकर मोहल्ला १०.०० 
कब्रस्तानळा वॉल कंपाउंड बांधणे 


on 


उपरोक्‍त विकास कामामध्ये बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर शासन 
शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी तात्काळ आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.--३३/का-९ 


हि सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५२०१२०५२१४३१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SHASHANK YASHWANT BARVE 


a} 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES. 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=4f19736b62993d2c7e7 1 6a76cdcfdaa8a6a08fc2f1 Sbfd4 if 
d42ec7306bf1e8, 


YASHWANT BARVE Sissies” 
(शशांक य. बर्वे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


